महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२१/प्र.क्र.७८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जुले, २०२१ 


आदेशा 
श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची व्यवस्थापकीय संचालक, 
“छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)” पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
“वरिष्ठ प्रकल्प संचालक” या पदावर प्रथमत: दोन वर्षासाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ) श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव ह्या ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला त्या आपल्या 
शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱयास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोकत्यालळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देशा आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


2; महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग व नियोजन विभाग यांनी श्रीमती अनुराधा खानविलकर, 
अवर सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपआपसात ठरवाव्यात. 

३. श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१७४६१६६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao ७५५१000000 
Gurav ska urn 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682 
= rao Gurav 


प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन Beal क्रमांकः प्रतिनि-१०२१/प्र.क्र.७८/का.१४ 


२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशाधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 

पुणे 

६) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

८) कार्या.१४ संग्रहार्थ 


०८ 


) 
) 
) 
) 


Cc 
eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


